कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी 
करिता निर्माण केलेल्या ३७ अस्थायी पदांना 
सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात 
दि. ०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ या 
कालावधी करिता मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी २०२०/२४३/प्र.क्र.१३२/ कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, BLE. मार्ग, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख: २४ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२०/२४३/ प्र.क्र.१३२/ 
कु.क., दि. १८.०३.२०२० 
२) संचालक, आरोग्य सेवा (२), पुणे यांचे पत्र क्रमांकः संआसे/ आस्था/संकीर्ण 
प्रयोजनार्थ/३७पदे/कक्ष २ क/न.क्र.६४/३९०३५-३६/२०२० दि.०२.०९.२०२० 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि.३१.०८.२०२० 


प्रस्तावना - 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांच्या अंमळबजावणीकरीता कार्यरत असलेल्या ३७ अस्थायी पदांना 
दि.१८.०३.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०३.२०२० ते ३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता ३७ अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२० ते २८.०२.२०२१ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ अन्वये शासनास प्राप्त झाला आहे. संदर्भ 
क्र.३ अन्वये वित्त विभागाने प्रशासकीय विभागातील मंजूर अस्थायी पदांनादि. ०१.०९.२०२० ते 
२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदत वाढ देण्यास मंजूरी दिली आहे. त्यानुषंगाने सदर ३७ अस्थायी पदांना 
दि. ०१.०९.२०२० ते २८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय- 

कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत २२११ लेखाशीर्षाखाली 
कार्यरत असलेल्या पुढील विवरणपत्रात नमूद ३७ अस्थायी पदांस दि. ०१.०९.२०२० ते २८.०२.२०२१ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी 2020/243/प्र.क्र.132/ कु.क. 


अ.क्र पदनाम सुधारित वेतन मेंट्रीक्समधील | अस्थायी पदांची 
वेतनस्तर संख्या 
icon सहसंचालक, आरोग्य सेवा,(वर्ग -१) 8-२६:८२२००-२११५०० Po 
2 | उप संचालक, आरोग्य सेवा, (वर्ग-१) | 5-२५:५८८००-२०९२०० २ 
३ | सांख्यिकी अधिकारी 5-१५:४१८००-१३२३०० Pa 
४ | seq श्रेणी लघुलेखक 5-१५:४१८००-१३२३०० | 4 
५ | सहाय्यक अधिक्षक 5-१३:३५४००-११२४०० ४ 
६ | वाहन चालक 5-६:१९९००-६३२०० 8 
सहाय्य्क जिल्हा आरोग्य अधिकारी, |  5-२३:६७७००-२०८७०० २३ 
कुटुंब कल्याण माताबाल संगोपन (१७ जिल्हास्तर व 
आणि शालेय आरोग्य, (वैद्यकीय) ६ राज्यस्तर) 
(वर्ग-१) 
८ | सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा, |  5-२३:६७७००-२०८७०० 3 | 
कुटुंब कल्याण, मुंबई (वर्ग-१) 
एकूण ३७ 
३ उपरोक्‍त विवरणपत्रातील नमूद ३७ पदांवरील खर्च पुढील लेखाश्ीर्षा अंतर्गत भागविण्यात 
येईल. सदर पदांवरील खर्चाची तरतूद शासनाच्या सन २०२०-२०२१ च्या मंजूर अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीतून केली जाईल. 


१) अ.क्र.१ते ६ मधील नमुद पदांकरिता लेखाशिर्ष:- 
मागणी क्र. आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष-२२११ - कुटुंब कल्याण, ००१- संचाळन व प्रशासन, 
(09) राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र, १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना - (०१) (०२), राज्य कुटुंब 
कल्याण केंद्र (२२११ ००३१) 


२) अ.क्र.७व ८ मधील नमुद पदांकरिता लेखाशिर्ष :- 
मागणी क्र. आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष - २२११, कुटुंब कल्याण, ००१- संचालक व प्रशासन, 
(०१) कुटुंब कल्याण केंद्र, १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना, (०१) (03) जिल्हा कुटुंब कल्याण 
केंद्र (२२११ ००५१) 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि.३१/०८/२०२० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी 2020/243/प्र.क्र.132/ कु.क. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/५/५/.॥६॥॥859॥॥9.90७९.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२२१५४२१७०४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher Tadavi 
J a mM S h e [| DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
h 2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c9826781 
S ठे mM S 7 e | de5daa02a4ecf339fb1d0559ab9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea 1 8f6d4 
° 6feab420783e1 2f260504f402b54de8c476, 
Ta d a V | cn=Jamsher Samsher Tadavi 


Date: 2020.09.25 10:58:10 +05'30' 


(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल,महाराष्ट्र -१/२ (लेखापरीक्षा/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 

३. आयुक्‍त (कु.क.) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

५. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, पुणे 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी , पुणे 

७. वित्त विभाग(व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती ( कु.क). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


